मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली 
पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा सिंचन 
उपविभाग क्र.१ गडचिरोली या उपविभागातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११५/मोप्र-(२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६.०५.२०२४ 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२) आ (प्रशि), दि.०६.०२.२००३. 
२.शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.मुदतवाढ- २०२३/प्र.क्र.५६९/मोप्र-२, दि. ११.१२.२०२३. 
३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र.१११/आस्था-८/मुदतवाढ २०२४, 
दि.०७.०३.२०२४. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. २१.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा 
सिंचन उपविभाग क्र.१ गडचिरोली या उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदांना संदर्भाधीन 
क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास देण्यात आलेली 
मुदतवाढ दिनांक २९.०२.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. 

संदर्भ क्रमांक ४, वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा 
सिंचन उपविभाग क्र.१ गडचिरोली या उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदांना 
दि. ०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
आता संदर्भीय क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या विवरणपत्र - “अ* मध्ये 
दर्शविल्यानुसार मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११५/मोप्र-(२) 


प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली 
अंतर्गत उपसा सिंचन उपविभाग क्र.१ गडचिरोली या उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १३ 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. पर्यंत 
खाली अटींच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
२) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चाळू राहतील. 
३) सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजूर असतील. 
४) उपरोक्त सर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
५) यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत 
प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह सादर करण्यात यावेत. 
यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, (८०), सर्वसाधारण, १९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०४) विविध 
पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली अंशदान, (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य)(संगणक संकेतांक ४७०१ आय १७१)(अनिवार्यी या लेखाशिर्षाखाळील खर्ची 
टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 
हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१.०२.२०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५१६१७२५०१५७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHIVAJI CHANDRABHAN GHUGE 

DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 

RESOURCES DEPARTMENT, 

2.5.4.20=db48d61a757599d9a2e1 16ee8d068b2a374cbb294d 188 
C HAN DRAB HAN b275206bb3766e02ed, postalCode=400032, st=Mah. ht 

erialNumber=DF0613490A331F26602010A641FF7E665F3FB69E 

E970F8BBE434D092BD81 2612, cn=SHIVAJI CHANDRABHAN 


) 
) 
) 
) 


G H U G E यानि 17:38:29 +05'30' 
(शिवाजी घुगे) 
सोबत:- विवरणपत्र - “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- सहपत्रासह, 
१) वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 

) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 

) महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 
४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 

) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 

) अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष , जलसंपदा विभाग, पुणे. 

) कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा सिंचन 
उपविभाग क्र.१ 
८) मोप्र-२ संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११५/मोप्र-(२) 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ- २०२४/प्र.क्र.११५ /मोप्र-२, दि.१६.०५.२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -अ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १३ पदे (०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४) 


—_ पदनाम आकृतीबंधानुसार | मुदतवाढ 
मंजूर पदे द्यावयाची पदे 

LS. उप विभागीय अभियंता aa = a 
२ | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता ३ 3 
३ | वरिष्ठ लिपिक i Sa a 
8 । कनिष्ठ लिपिक २ 2 
५ | टंकलेखक शिळ जावा 
६ | अनुरेखक शिक शा aa 
9 | वाहन चालक — aa = __ 
८ | Pros २ २ 
९ | चौकीदार [2 और? || —_ aa 

एकूण १३ १३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


